ज्येष्ठता सूची 
संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 
०१.०१.२०२१, दि.०१.०१.२०२२, व 
दि.०१.०१.२०२३ पर्यंतची अंतिम 
ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /प्र.क्र. ३६ /३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.३६/३४-अ, 
दि.०२.०३.२०२३. 
शासन परिपत्रक :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वंकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील संचालक(माहिती),गट-आअ(वरिष्ठ) या संवर्गाची 
अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2029, दिनांक ०१.०१.२०२२, व दिनांक 09.09.2023 पर्यंतची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. सदर 
संवर्गात उपरोक्त कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने 
नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच नियतवयोमानाने 
सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट - "अ" मध्ये व तदर्थ पदोन्नतीसाठीच्या अटी व शर्ती पूर्ण करीत असल्याने 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावांचा परिशिष्ट- "ब" मध्ये समावेडा करुन दिनांक 
०१.०१.२०२१ , दिनांक ०१.०१.२०२२ व दिनांक ०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील ३(३)(क) अनुसार तदर्थ 
ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याची आवऱ्यकता नाही. त्यामुळे यापूर्वी प्रसिध्द झालेली तदर्थ ज्येष्ठता 
सूची सद्यस्थितीत विचारात घेण्याची गरज नाही. तसेच तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीवर कोणतेही आक्षेप, 
हरकती व त्रुटी शासनास प्राप्त झालेले नाहीत त्यामुळे संचालक (माहिती),गट-आ(वरिष्ठ) या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /प्र.क्र. ३६ /३४-अ 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2029, दिनांक ०१.०१.२०२२, व दिनांक ०१.०१.२०२३ 
पर्यंतची स्थिती दर्शविणाऱ्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूची सोबतची तदर्थ पदोन्नतीबाबतची ज्येष्ठता सूची 
वगळून आता अंतिम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


२. उपरोक्तज्येष्ठता सुची ही सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन 
राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व संचालक (माहिती) गट-अ ( वरिष्ठ ) या संवर्गातील सर्व 
अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत 
कळवावे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०४१२३०२०७७०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by RIMA SUBHASH 
R | M A DUTTAROY 
DN: CN = RIMA SUBHASH 
DUTTAROY, C = IN, S = Maharashtra, 
S U B HAS H O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT 
D U TTA ROY Date: 2023.09.04 12:32:30 +05'30' 
(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


प्रधान सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
उपसंचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई, 

५. निवड नस्ती. 


C Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयातील 
संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२१ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


'परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव 1 ia युक्‍ती दिनांक युक्‍तीचा म ज्येष्ठता । सेवानिव अभिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
विभागीय weer नियुक्त | ज्येष्ठतेचा 
उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक | मानीव दिनांक 
व परोक्षेचे वर्षे) 
१ २ ३ डु ष्‌ द ७ ८ ९ १० 
g १ | श्री.अ.ध.अंबेकर खुला १.१२.१९६४ । १.२.२००२ पदोन्नती » 30.22.2022 | शासन आदेश क्र.मावज- 
२०१६/प्र.क्र८६(अ)/२४-अ, 
दि.१.१०.२०१६ अन्वये 
संचालक(माहिती)(प्रशासन) 
या पदावर पदस्थापना 
२ २ श्री. हे. का. खुला ५. ६. १९७३ | १८.९.२०१८ सरळसेवा शि ३०.६.२०३१ | शासन निर्णय क्र. मलोआ- 
बागुल २०१८/५६९/प्र.क्र.१२८/२३४- 
अ, दि.१८.९.२०१८ अन्वये 
सरळसेवेने नियुक्‍ती 


SET. वांदिले (इ या. व.) - पदोन्नतीदिनांक ७. 3. २०१९ - दि.३१.८. २०२० रोजी सेवानिवृत्त झाले. 


Of 2k येर os 26 2s यश fe 24 ok 2k 2c 2c 2s 2 2k 2 2 2 2k 2k 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयातील संचालक (माहिती), गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट अ 
१) संवर्गाचे नावा  :- संचालक (माहिती), गट-अ 
२) वेतनश्रेणी :- एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 
३) दि. ९ जानेवारी, २०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्य संबंधित जन्म दिनांक 7 नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठतेचा पेवानिद शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) | नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक (ज्या पदांसाठी 
नुसार कार्यालयाचे नाव नियुक्‍तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रूजू आवश्यक आहे 
ज्येष्ठता दिनांक तेथेच हा रकाना 
क्रमांक अंतर्भूत 
करावा.) 
व्र व्र (08) (0%) (4) (08) (08) (0¢) (68) (0) 
०१ श्री.अ.ध.अंबेकर पदोन्नती १.१२.१९६४ खुला १.२.२००२ शकी ३०.११.२०२२ दि.३१ मार्च, २०२१ (म.नं.) 
रोजी स्वेच्छा सेवानिवृत्त 
झाले. 
०२ श्री. हे. का. बागुल सरळसेवा | ५. ६. १९७३ खुला १८.९.२०१८ ३०.६.२०३१ शासन निर्णय क्र. मलोआ- 
२०१८/५६९/प्र.क्र.१२८/२४- 
अ, दि.१८.९.२०१८ अन्वये 
सरळसेवेने नियुक्‍ती 
०३ श्री.ग.श्री.रामदासी प २९.३.१९६६ खुला ०१.९.२०२० २३१.३.२०२४ शासन निर्णय क्र. माजम- 
पदोन्नती २०२०/प्र.क्र.९५/३४-अ, 
दि.३०.३.२०२१ अन्वये 
दि.०१.९.२०२० पासून तात्पुरती 
पदोन्नती आणि बदलीने 
संचालक (माहिती) (प्रशासन), 
मुंबई येथे पदस्थापना 


3 2c 24 os 2 2c 2k 2 2 ok 2k 2 2 2k ok 2k 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील संचालक (माहिती), गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२३ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट अ 
१. संवर्गाचे नाव :- संचालक (माहिती), गट-अ 
२. वेतनश्रेणी :- एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 
३. दि. ९ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
नियम | शासकोय कर्मचाऱ्य संबंधित जन्म दिनांक हि नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठतेचा पेवानिद शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) । नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक (ज्या पदांसाठी 
नुसार कार्यालयाचे नाव नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रूजू आवश्यक आहे 
ज्येष्ठता दिनांक तेथेच हा रकाना 
क्रमांक अंतर्भूत करावा.) 
व्र व्र cy) (o¥) (04) (68) (08) (02) (0%) ल्न 
०१ श्री. हे. का. बागुल सरळसेवा | ५. ६. १९७३ खुला १८.९.२०१८ ३०.६.२०३१ शासन निर्णय क्र. मलोआ- 
२०१८/५६९/प्र.क्र.१२८/२४ 
-अ, दि.१८.९.२०१८ अन्वये 
सरळसेवेने नियुक्‍ती 
०२ श्री.ग.श्री.रामदासी तात्पुरती २९.३.१९६६ खुला ०१.९.२०२० ३१.३.२०२४ शासन निर्णय क्र. माजम- 
पदोन्नती २०२०/प्र.क्र.९५/२४-अ, 
दि.३०.३.२०२१ अन्वये 
दि.०१.९.२०२० पासून 
तात्पुरती पदोन्नती आणि 
बदलीने संचालक 
(माहिती)(प्रशासन), मुंबई येथे 
पदस्थापना 


KKKKKKKKKKEKKK KEK KKKKRK KKK KKK KKK KKK KEKEKKKRKEKRKKAERKK 


